स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व 
कार्यपद्धती अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ 
रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-११२१/प्र.क्र.२५७/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जून, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ 
३) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-०१२१/प्र.क्र.२५७७तुरुंग-१, दि.२५ नोव्हेंबर, २०२१ 
४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक जा.क्र.आस्था/अंतिम-तासेजेसू/स्वीयस/प्रअ/रवका/ 
कक्ष-१(३)/३००६/२०२३ पुणे-१, दि.१३.०४.२०२३ 
शासन परिपत्रक :- 
गृह विभागातील कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या स्वीय सहायक/ प्रशासन 
अधिकारी/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती 
सेवाज्येष्ठतासूची संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

२. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत संबंधीत संवर्गातील अधिकारी यांचेकडून नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपाचे 
अनुषंगाने दुरुस्ती करण्यात आली आहे. तद्नंतर आक्षेप नोंदविण्याचा विहित कालावधी संपुष्टात आल्याने, 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये 
कारागृह विभागातील स्वीय सहायक/ प्रशासन अधिकारी/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उक्त ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

३. कारागृह विभागातील स्वीय सहायक/ प्रशासन अधिकारी/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी संवर्गाची 
संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीवरील आक्षेप, त्रुटी व सेवानिवृत्त 
झालेले अधिकारी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन त्यानुसार सुधारीत नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत. शासन 
परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" मधील ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत आहे. सदर अंतिम 
करण्यात आलेली ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित SIGN HHA तात्काळ पाठविण्यात यावी. 

छ. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६३०१२४१०३९५२९ 
असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
GANESH MOHAN 
KATHAWATE 


(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रत :१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/ कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, 
मुंबई /पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य विभाग,औरंगाबाद यांना अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
३) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-११२१/प्र.क्र.२५७/तुरूंग-१ दिनांक ३० जून, 2023 चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : स्वीय सहाय्यक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी 
२. वेतनश्रेणी : पीबी-२ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन ४४०० 
३. दिनांक ०१ जानेवारी २०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची ( दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची ) 
अ. । नियम | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | संबंधित | जन्मदिनांक | wat | नियम ३(२) | जेष्ठतेचा पैवानिवत्ती क्षणिक अर्हता 1 
क्र. | ३(र नांव पदावरी (अ) नुसार । दिनांक दिनांक 
(बो ल संवर्गात 
नुसार नियुक्‍ती प्रत्यक्ष रुजू 
जेष्ठता चा मार्ग- दिनांक 
क्रमांक 
leek | २ ३ | ok षु & eee il ८ ९ a 
i | श्री.अनिल दत्तात्रयवाघ । पदोन्नती | ०१.०६.१९६ | खुला ३१.१२.२०१ | ३१.१२.२०१ | 39.04.2023 | बी.कॉम. a 
4 २ २ 
२ २. श्री. ए.एस. चव्हाण पदोन्नती | ०१.०६.१९६ | खुला ३१.१२.२०१ | ३१.१२.२०१ | 39.04.2029 | बी.कॉम, | 
३ २ २ एल.एल.बी. (जनरल 
एल.एल.बी. (CTH) 
एल.एल.एम (क्रिमी.) 
३ 3 | श्री.आर.व्ही.कोष्टी पदोन्नती | ०८.०२.१९६ | विमाप्र ०६.०९.२०१ | ०६.०९.२०१ | २८.०२.२०२७ | एम.काम. 4 
8 8 8 
४ ४ | श्री.एस.एम.हिंगमिरे पदोन्नती | ०३.०६.१९६ | इमाव ०६.०९.२०१ | ०६.०९.२०१ | ३०.०६.२०२७ | बी.ए. बी.एड. | 
९ ४ ४ 
षु ५  ।श्री.डी.एस.मोरे पदोन्नती | १०.०१.१९७ | भज-ब ०६.०९.२०१ | ०६.०९.२०१ | ३१.०१.२०२८ | बी.ए. दिवशी 
० 8 8 
नि ६ _  श्री.एन.के.नेमण पदोन्नती | १८.०४.१९७ | इमाव २६.११.२०१ | २६.११.२०१ | ३०.०४.२०२९ | बी.कॉम aa 
q षु षु 
७ ७ । श्री.एस.जी.जढर पदोन्नती | २९.०८.१९७ | अ.जमाती | १४.१२.२०१ | १४.१२.२०१ | ३१.०८.२०३२ | बी.कॉम | 


:। 


4 


4 


८ ८ _  श्री.व्ही.बी.गेडेवाड पदोन्नती | २८.०३.१९७ | अ.जमाती | २६.११.२०१ | २६.११.२०१ | 39.03.2034 | एम.काम 
9 षु षु 
९ 9 श्री.बी.पी.चव्हाण पदोन्नती | ०३.०५.१९६ | अ.जाती । २६.११.२०१ | २६.११.२०१ | 39.04.2022 | एम.कॉम 
41 & षु 
= ia श्री.डी.एस.आंधळे पदोन्नती | ०७.०८.१९७ | भज- ड॒। २६.११.२०१ | २६.११.२०१ | 39.02.2030 | बी.ए. 
२ षु षु 
x 1 श्री.राजेंद्र किसन दिघे पदोन्नती | २१.०४.१९७ | खुला २९.१२.२०१ | २९.१२.२०१ | ३०.०४.२०३० | बी.कॉम. 
२ ८ ८ 
१२ | 92. | श्री.अशोक वामन डेरे पदोन्नती | ०१.०६.१९७ | खुला २९.१२.२०१ | २९.१२.२०१ | ३१.०५.२०२९ | बी. कॉम. 
१ ८ ८ 
१३ | १३ | श्री.संदीप अशोकराव धसे | पदोन्नती | २३.११.१९७ | विमाप्र  । २९.१२.२०१ | २९.१२.२०१ | 30.99.2039 | एमएससी, एम.एड, 
३ ८ ८ एम.एस.डब्ल्यू. 
१४ | १४ | श्री.यडशवंत शिवाजी सानप | पदोन्नती | ०१.०६.१९६ | भज-ड॒ — | २९.१२.२०१ | २९.१२.२०१ | ३१.०५.२०२६ | बी.ए. 
८ ८ ८ 
१५ | १५  । श्री.नंदकिशोर विक्रम पदोन्नती | ०२.०७.१९७ | खुला २९.१२.२०१ | २९.१२.२०१ | ३१.०७.२०३० | बी.ए. 
पाटील २ ८ ८ 


एकुण मंजूर पदे :२१ 


भरलेली पदे : १५ 


रिक्‍त पदे: ०६ 


